मोटार वाहन निरीक्षक संवर्गाची दि. 09.09.2020, 
दि. ०१.०१.२०२१, दि. ०१.०१.२०२२ व दि. 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची- 
शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:एमव्हीडी-०८२३/प्र.क्र.२१४/परि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा:-(१ गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी ०८२३/प्र.क्र. २१४/परि-३, दि. ०३.०४.२०२४. 

(२) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/का.८(३)/तासेज्येसु/मोवानि/२०२४/ 
जा.क्र.८४२६, दि.२३.०७.२०२४. 

(३) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/का.८(३)/सु.आ.यो./मो.वा.नि./२०२४/ 
जा.क्र.८८५५, दि.०२.०८.२०२४. 


शासन शुध्दिपत्रक: 


मोटार वाहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१३ रोजीची 


अंतिम सेवाजेष्ठता यादी परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाच्या संदर्भाधिन क्र.१ येथील 


दिनांक ०३.०४.२०२४ च्या परिपत्रकान्वये तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 


आहेत. 


२. सदर ज्येष्ठता सूचीबाबत आक्षेप प्राप्त झाल्याने सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये सुधारणा करुन 


श्री. विनोद जाधव, मोटार वाहन निरीक्षक व श्री. धर्मराज पाटील, मोटार वाहन निरीक्षक यांची 


ज्येष्ठता खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | मोटार 


वाहन 


निरीक्षकाचे नाव 


दि.  १.०१.२०२० 
रोजीची जेष्ठतासूची 


दि. १.०१.२०२१ 
रोजीची जेष्ठतासूची 


दि.  १.०१.२०२२ 
रोजीची जेष्ठतासूची 


दि. ०१.०१.२०२३ 
रोजीची 
जेष्ठतासूची 


| श्री. 
जाधव 


विनोद 


सदर 
जेष्ठतासूचीतील 
अ.क्र.१२९ ऐवजी 
अ.क्र.३०२-अ वर 
निश्चित करण्यात 
येत आहे. 


सदर 
जेष्ठतासूचीतील 
अ.क्र.१०८ ऐवजी 
अ.क्र.२८०-अ वर 
निश्चित करण्यात 
येत आहे. 


सदर 
जेष्ठतासूचीतील 
अ.क्र६३ ऐवजी 
अ.क्र.२३१-अ वर 
निश्चित करण्यात 
येत आहे. 


सदर 
जेष्ठतासूचीतील 
अ.क्र.२४ ऐवजी 
अ.क्र.१९०-अ वर 
निश्चित करण्यात 
येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०८२३/प्र.क्र.२१४/परि-३, 


सदर 
जेष्ठतासूचीतील 
अ.क्र. ८० ऐवजी 
अ.क्र.२३३-अ वर 
निश्चित करण्यात 
येत आहे. 


सदर 
जेष्ठतासूचीतील 
अ.क्र. १२८ ऐवजी 
अ.क्र.२८२-अ वर 
निश्चित करण्यात 
येत आहे. 


श्री. धर्मराज 


पाटील 


सदर 
जेष्ठतासूचीतील 
अ.क्र. १४९ ऐवजी 
अ.क्र.३०४-अ वर 
निश्चित करण्यात 
येत आहे. 


सदर 
जेष्ठतासूचीतील 


अ.क्र. ४१ ऐवजी 
अ.क्र.१९२-अ वर 
निश्चित करण्यात 
येत आहे. 


सदर झासन 


www.maharashtra.gov.in 


या 


ie शुध्दीपत्रक क॒ महाराष्ट्र शासनाच्या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१४१६३५१२६९२९ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 
IN, 


JAYSEN JAYPRA KAS H on coll ee MAH. ts ih = - 


INGOLE 


(जयसेन इंगोले) 


EECCD6ESEECEEAS7A822C9D8C 


172, cn=JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 
0 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्त यांचेमार्फत) 
प्रत, 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
निवड नस्ती (परि-३)/ (परि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


